पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग (खुद्द) वेबसाईट सिक्युरीटी 
ऑडिट व GIGW पूर्तता अंदाजपत्रकास मान्यता देण्याबाबत- 


महाराष्ट्र शासन 
पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग 
शासन निर्णय क्र. संकीर्ण २०१४/७८५/प्र.क्र.२११/आस्थापना 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक:- २१ एप्रिल, २०२३. 


संदर्भ : १. शासन परिपत्रक, सामान्य प्रशासन (माहिती तंत्रज्ञान) विभाग, क्र.मातंसं-२०१८/प्र.क्र.१०२/ 
से- ४/३९, दि.१८.०९.२०१८ 
२. शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, क्र.संकीर्ण २०१४/७८५/प्र.क्र.२११/ 
आस्थापना, दि. १४ जानेवारी, २०२०. 
३. शासन निर्णय, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग क्र.संकीर्ण-२०१४/७८५/प्र.क्र.२११/ 
आस्थापना, दि. २७ मार्च, २०२०, शासन शुध्दीपत्रक समक्रमांक दि.२७ मार्च , २०२०, 
शासन निर्णय दि.११ नोव्हेंबर २०२०, दि.२४ मार्च २०२१ व दि.३ ऑगस्ट २०२१. 
४. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ, मुंबई यांचे पत्र क्र. एमएच 
आयटी/ओडब्ल्यु /०४२३, दि. १८ एप्रिल, २०२३ व देयक क्रमांक 1॥/7४२३२४/०००५० 
दि. २० एप्रिल २०२३ 


प्रस्तावना : - 

सामान्य प्रशासन विभागाच्या संदर्भ क्र.१ येथील परिपत्रकान्वये विहीत केलेल्या दिझानिर्देशांनुसार पर्यटन 
व सांस्कृतिक कार्य विभागाची अस्तित्वात असलेली वेबसाईट (https://cultural.maharashtra.gov.in) अद्ययावत 
करण्यासाठी महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाकडुन प्राप्त झालेल्या अंदाजपत्रकानुसार संदर्भ क्र.२ येथील 
हासन निर्णयान्वये सदर कामाच्या रू.११,१९,८१३.८१ (रूपये अकरा लक्ष एकोणीस हजार आठडरो तेरा पैसे 
एक्याऐंशी फक्‍त ) इतक्या अंदाजित खर्चास प्रशासकीय मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.३ येथील शासन 
निर्णयांन्वये, संबंधित आर्थिक वर्षांतील निधीच्या उपलब्धतेनुसार वेळोवेळी सदर कामास वित्तिय मान्यता देण्यात 
आली आहे. सदर संकेतस्थळाचे (Testing URL: http:// testcultural.mahaitgov.in/ Production URL: 
https: https://cultural.maharashtra.gov.in/) चे सिक्युरीटी ऑडिट प्रमाणपत्र 3 जून २०२१ रोजी देण्यात आले 
आहे. संकेतस्थळाचे सिक्युरीटी ऑडिट प्रमाणपत्र प्रत्येक वर्षी घेणे आव्यक आहे. याअनुषंगाने, व्यवस्थापकीय 
संचालक, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ लि. यांनी संदर्भ क्र. ४ येथील पत्रान्वये सिक्युरीटी ऑडिट व GIGw 
पूर्तता करण्याबाबतचे रू.३,०५,०३०/- (रूपये तीन लक्ष पाच हजार तीस फक्त ) इतक्या अंदाजित खर्चाचे 
अंदाजपत्रक मान्यतेसाठी सादर केले आहे. सदर अंदाजपत्रकास प्रशासकीय व वित्तिय मान्यता देण्याचा प्रस्ताव 
शासनाच्या विचाराधीन आहे. 


शासन निर्णय :- 

Testing URL:  http:// _ testcultural.mahaitgov.in/ Production URL: https: 
httos://cultural.maharashtra.gov.in/) चे सिक्युरीटी ऑडिट व GIGW पूर्तता करण्यासाठी रू.३,०५,०३०/- 
(रूपये तीन लक्ष पाच हजार तीस wad ) इतक्या अंदाजित खर्चाच्या अंदाजपत्रकास सदर शासन निर्णयान्वये 
प्रशासकीय व वित्तिय मान्यता देण्यात येत आहे. 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१४/७८५/प्र.क्र.२११/आस्थापना 


पुरवठाधारका | देयक क्रमांक व | देयकाची मूळ | १८% ७51 | देयकाची एकूण | 2 % | 8% देय रक्‍कम 
चे नाव दिनांक रक्‍कम रक्‍कम (१८ | आयकर | शौक्षणिक 
%GST सह) कर 

महाराष्ट्र TI/FY2328/000 | रू. रू. रू. रू. रू. रू. 
माहिती ५० २,५८,५००/- | ४६,५३०/- | ३,०५,०३०/- | ६१००.६ | २४४.०२ २९८६८५.३८ 
तंत्रज्ञान दि. २० एप्रिल (पूर्णांकात । (पूर्णाकात | (पूर्णांकात 
महामंडळ लि. | २०२३ ६१०१/-) _| रु. २४४/- रु. २,९८,६८५/- 

एकूण रू. रू. रू. रू. रू. २४४/- | रू. 

२,५८,५००/- | ४६,५३०/- ३,०५,०३०/- ६१०१/- २,९८,६८५/- 


२. यावर उपरोक्तपणे होणारा एकूण खर्च लेखाशीर्ष २२५१ ०८९३, ई-गव्हर्नन्स प्रकल्पाच्या 
अंमलबजावणीसाठी तरतूद (कार्यक्रम) या खाली सन २०२३-२४ या वित्तीय वर्षात मंजूर करण्यात आलेल्या 
तरतुदीमधून भागविण्यात यावा. सदर रक्‍कम आहरीत करुन अदा करण्यासाठी अवर सचिव (रोखशाखा), पर्यटन 
व सांस्कृतिक कार्य विभाग यांना आहरण व संवितरण अधिकारी म्हणून व उपसचिव, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य 
विभाग यांना नियंत्रक अधिकारी म्हणून घोषित करण्यात येत आहे. सदरहू ज्ञापनाव्दारे मान्यता देण्यात आलेल्या 
एकूण रू.३,०५,०३०/- (रूपये तीन लक्ष पाच हजार तीस फक्त) रकमेपैकी २% आयकर रू.६१०१/- (रूपये सहा 
हजार CHA एक HAT) व ४% शैक्षणिक भार रू.२४४ /- 

( रूपये दोनशे चव्वेचाळीस फक्त ) वजाती करून उर्वरित रू.२,९८,६८५/- (रूपये दोन लक्ष अठ्ठयाण्णव हजार 
VET पंच्याऐंशी फक्त) इतक्या रक्‍कमेमधून मूळ देयकावरील रकमेवर २% जी.एस.टी.म्हणजेच रू.५,१७० /- ( 
रूपये पाच हजार एकशे सत्तर फक्त) एवढया रकमेचा GST भरणा करण्याकरीता तसेच उर्वरित महाआयटी यांना 
देय असलेली रक्कम रू.२,९३,५१५/- ( रूपये दोन लक्ष त्र्याण्णव हजार पाचशे पंधरा फक्त ) चा ई.सी.एस., 
आहरण व संवितरण अधिकारी यांच्या नावे देण्यात यावा. 

३. शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग क्र.सीओएम १००१/ प्र.क्र. १७४ /०१/३९, दि. २९ ऑक्टोबर 
२००१ व शासन निर्णय, सामान्य प्रशासन विभाग, क्र.मातंस-२०११/ प्र.क्र.१२५/३९, दि.२३ सप्टेंबर २०११ या 
आदेशांच्या अधीन राहून तसेच शासन निर्णय क्रमांक भाखंस २०१४/ प्र.क्र.८२-भाग ॥ / उद्योग ४ दि. १ डिसेंबर 
२०१६ नुसार सदर अनुदानाचा विनियोग केल्यानंतर महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळाकडून सदर रक्‍कम 
त्याच प्रयोजनार्थ वापरण्यात आली असल्याबाबत उपयोगिता प्रमाणपत्र सादर करण्यात येईल. 

४. शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.विअप-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम, दिनांक १७ एप्रिल, २०१५ मधील 
वित्तिय अधिकार नियम पुस्तिका-१९७८ (भाग पहिला) उप विभाग- दोन अन्वये अनुक्रमांक २७ & अ नियम क्र.७६ 
मधील अटींचे पालन करण्याच्या अधीन ई-गव्हर्नन्स यंत्रणेबाबत प्रशासकीय विभागास रू.२०.०० लक्ष पर्यंत खर्च 
करण्याचे वित्तिय अधिकार प्रदान करण्यात आले आहेत. शासन परिपत्रक, वित्त विभाग क्र. संकीर्ण २०१८/ 
प्र.क्र.१४४/२०१८/कोषा/प्रशा-५, दि.२८ सप्टेंबर २०१८ अन्वये प्रशासनिक विभागास प्राप्त झालेल्या 
अधिकारानुसार सदर शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


झासन निर्णय क्रमांकः संकीर्ण २०१४/७८५/प्र.क्र.२११/आस्थापना 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२३०४२११३४७०५३०२३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावांने, 


SUMANT Se 
DINKAR PASH TE णा smn 
(सु. दि. पाष्टे ) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१. प्रधान सचिव (सांस्कृतिक कार्य) यांचे स्वीय सहायक, पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, 


मुंबई-४०००३२ 
२. प्रधान सचिव यांचे स्वीय सहायक, माहिती व तंत्रज्ञान विभाग, मंत्रालय, मुंबई-४०००३२ 
३. अधिदान व लेखा अधिकारी (रोखझाखेमार्फत) 
४. महालेखापाल -१ (लेखा व अनुज्ञेयता / लेखापरिक्षा), महाराष्ट्र, मुंबई. 
५. निवासी लेखा अधिकारी, मुंबई 
६. व्यवस्थापकीय संचालक, महाराष्ट्र माहिती तंत्रज्ञान महामंडळ, मुंबई. 
७. वित्त विभाग (कार्यासन - व्यय/ विनियम), मंत्रालय, मुंबई.३२ 
८. उप सचिव (आस्थापना / अर्थसंकल्प), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
९. उप सचिव / अवर सचिव (Raa), पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१०. अवर सचिव / कक्ष अधिकारी (अर्थसंकल्प) पर्यटन व सांस्कृतिक कार्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
११. निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


